नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी 
विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्य तसेच 
विभागीय आयुक्त स्तरावर निर्माण करण्यात 
आलेल्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


झासन निर्णय क्रमांक : नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४८/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इपीडी-२५१०/प्र.क्र.२९४/का-१४२१, 
दिनांक २२ जुले, २०१० व दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४८/का-१४१७, 
दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०१९ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० 


प्रस्तावना: 


नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती आराखडा तसेच पूरक आराखड्याच्या 


प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे स्तरावर ३ पदे (उपसंचालक-१, संशोधन 


अधिकारी-१, व सांख्यिकी सहायक-१) व राज्य स्तरावर (उपसचिव-१, संशोधन अधिकारी-१ व 


लिपिक टंकळेखक-१) अशी एकूण ६ पदे शासन निर्णय क्रमांक : इपीडी-२५१०/प्र.क्र.२९४/का- 


१४२१, दिनांक २२ जुले, २०१० व समक्रमांकाचे पूरक पत्र दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० अन्वये निर्माण 


करण्यात आली आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक : नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४८/का- 


१४१७, दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ अन्वये अस्थायी पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१९ ते दिनांक २९ 


फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर पदांना दिनांक १ मार्च, 


२०२० ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासननिर्णयक्रमांकःनविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४८/का-१४१७ 


शासन निर्णय: 


नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रम तसेच पूरक कार्यक्रमांच्या 


प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नमूद विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण 


करण्यात आलेल्या ३ व राज्य स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या ३ अज्ञा एकूण ६ अस्थायी पदांना 


दिनांक १ मार्च, २०२० ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


राज्य स्तरावर निर्माण करण्यात आलेली पदे 


अ.क्र पदाचे नाव पदाची संख्या 
हिया उप सचिव | ४ ५ 
2 । संशोधन अधिकारी शि अग 
3 | लिपिक टंकलेखक ae aa 
एकूण ३ 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण करण्यात आलेली पदे 


अ.क्र पदाचे नाव पदाची संख्या 
डि उप संचालक 
२ | संशोधन अधिकारी 
3 | सांख्यिकी सहायक 
एकूण 


(381 -O -0 -0 


२. नियोजन विभागातील राज्य स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या ३ पदांसाठी होणारा खर्च 


मागणी क्रमांक ओ-७, 3849 सचिवालय-आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय (०१) (०१) नियोजन विभाग, 


योजनेत्तर (३४५१०१८२) दत्तमत, १ वेतन या लेखाशिर्षाखाळी तसेच विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे 


स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ सचिवालय- 


आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय (०२) राज्य नियोजन यंत्रणेत वाढ करणे (०२) (०१) विभागीय 


आयुक्तांचे कार्यालय, नियोजन कक्ष योजनेत्तर (38490382) दत्तमत, या लेखाशिर्षाखाळी सन 


२०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःनविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र.१४८/का-१४१७ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १२ फेब्रुवारी, 


२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आदेठा 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२००२२६११२३४३४५१६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRADNYA MAHALE 
A N YA DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=31c8683F52ccbefd97bce49983c4151d2caflc185c657ea855a 


c85f31e5f681e, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
‘ialNumber=f0b9244e8f45f12e0a399cd036d6d3767c67¢834995 1e3 


5047b7469a24cdfb2, ou=PLANNING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=PRADNYA MAHALE 
Date: 2020.02.26 17:11:56 +05'30° 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

३. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 

६. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर / भंडारा 
७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचलनालय, मुंबई 

८. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 

९. कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४२१/का-१४२२/का-१४२४), मंत्रालय, मुंबई 
१०.वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१६/व्यय-८/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.निवडनस्ती (का-१४१७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ३पैकी३ 


